RNI No. MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ६ , अंक २७ ] 


मंगळवार , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिका - यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर 


अधिसूचना 


क्रमांक पोआ / ठाआ / परवाना शाखा / अधिसूचना / १००२ / २०२०. — सार्वजनिक मनोरंजनाच्या ( चित्रपटाव्यतिरीक्त ) जागांना लायसन 
देणे व त्यांचे नियंत्रण करणे आणि सार्वजनिक मनोरंजनाचे ( मेळे व तमाशे यांच्यासह ) कार्यक्रम नियम, १ ९९९ व ( सिनेमाव्यतिरीक्त ) 
सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांसाठी आणि कॅब्रेनृत्याचे कार्यक्रम, डिस्कोथेक , खेळ, मेळे व तमाशे यांसहित सार्वजनिक मनोरंजनाच्या 
कार्यक्रमांसाठी परवाना देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे याबाबत ( सुधारणा ) नियम, २००१ . 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी शासन पत्र क्रमांक संकीर्ण-०३१७ / प्र.क्र . ५६ / विश -५, दिनांक ८ मार्च २०१८ अन्वये महाराष्ट्र 
शासनाच्या पूर्व मंजुरीसह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( १ ९ ५१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २२ ) याचे कलम ३३ मधील पोट - कलम ( १ ) 
मधील खंड ( डब्ल्यु ), ( डब्ल्यु ए ), ( एक्स ), ( वाय ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून सुधारित फी वाढ / नियम 
करण्याचे संदर्भात या कार्यालयाकडील आदेश क्र.ठाआ / पशा / ४ / करेतर महसूल वाढ / २५३ / २०१८ , दिनांक ४ मे २०१८ अन्वये सर्व 
परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त / सर्व सहा. पोलीस आयुक्त / वपोनि सर्व पोलीस ठाणे यांना कळविण्यात आलेले आहे. यास्तव सुधारित फी 
वाढीची अंतिम अधिसूचना खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

सुधारित फी वाढ दिनांक १ जानेवारी २०२० पासून अंमलात येईल. 


भाग चार - क -३ ९ -- १ 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


सुधारित नियम 


अ.क्र. 


नियम १ ९ ४ : 

-पोट - कलम ( अ ) मधील विद्यमान तक्त्याऐवजी खालील तक्ता दाखल करण्यात येईल , 
परवान्याचे नाव 

यापूर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 
१ नाट्यगृह / सभागृह जागेचा परवाना ( प्रतिवर्षी ) 

जागेचा परवाना ( प्रतिवर्षी ) 
१ . २०० आसन क्षमतेपर्यंत 

१. २०० आसन क्षमतेपर्यंत रुपये ५००० 
रुपये २००० 

२. २०१ ते ५०० आसन क्षमतेपर्यंत 
२. २०१ ते ५०० आसन क्षमतेपर्यंत 
रुपये ४००० 

३. ५०० पेक्षा जास्त आसन क्षमतेसाठी 
३. ५०० पेक्षा जास्त आसन क्षमतेसाठी 

रुपये ८००० 
तिकीट विक्री परवाना ( प्रतिवर्षी ) तिकीट विक्री परवाना ( प्रतिवर्षी ) 


रुपये १०,००० 


रुपये १५,००० 


रुपये १०० 


रुपये ५०० 


टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल. 
नियम १ ९ ६ : - मधील विद्यमान फी ऐवजी खालील तक्त्यामधील फी वाढ दाखल करण्यात येईल 
पोट - कलम ( १ ) , ( २ ) , ( ३ ) , ( ४ ) , ( ५ ) , ( ६ ) मधील विद्यमान फी ऐवजी खालील तक्त्यामधील फी वाढ दाखल करण्यात येईल 

वाढ करण्यात आलेली परवाना 
अ.क्र . परवान्याचे नाव यापूर्वीचे दर 

फी 
२ इतर मेळा / रास, तमाशा, ड्रामा, सर्कस, 

( अ) सार्वजनिक मनोरंजनाकरिता 
कुस्ती, मुष्टियुद्ध, नृत्यशाळा, दिवानखाना, 

६० दिवसांपेक्षा कमी कालावधीसाठी 
जायन्ट व्हिल, मेरी गो राऊंड ( फन अॅन्ड 

उभारलेल्या तात्पुरत्या आस्थापनांना 
फेअर ) सी प्लेन, एरोप्लेन, वेल ऑफ डेथ 

जागेचा परवाना 
आणि तत्सम इतर प्रकार , प्रदर्शन आणि 

१. २०० आसन क्षमतेपर्यंत 
सामने. 

२. २०१ ते ५०० आसन क्षमतेपर्यंत 

रुपये २००० 
३. ५०१ व त्यापेक्षा जास्त आसन 

क्षमतेसाठी रुपये ३००० 
( ब ) बांधकामासंबंधी कोणत्याही 
प्रमाणपत्राची परवाना प्राधिकरणास 
आवश्यकता नसेल अशा सार्वजनिक 
मनोरंजनाकरिता 

तात्पुरत्या 
आस्थापनांना जागेचा परवाना 
प्रतिवर्ष 
१ . २०० आसन क्षमतेपर्यंत 


रुपये १५०० 


रुपये १००० 


३ 


मेळा / रास मनोरंजनाचा परवाना 


मेळा व रास - रुपये १०० 


२. २०१ ते ५०० आसन क्षमतेपर्यंत 

रुपये १५०० 
३. ५०१ व त्यापेक्षा जास्त आसन 

क्षमतेसाठी रुपये २००० 
मेळा / रास मनोरंजनाचा परवाना 
रुपये ५०० प्रतिखेळ 
ड्रामा / तमाशा मनोरंजनाचा परवाना 
रु .१००० प्रतिखेळ तसेच परवान्यावर 
नमूद असलेल्या प्रत्येक तमाशा स्टेज 
प्ले किंवा खेळाकरिता मनोरंजनाचा 
परवाना रु .२०० प्रतिखेळ / तमाशा / 
स्टेज प्ले . 


४ 


ड्रामा , तमाशा मनोरंजनाचा परवाना 


नाटके व तमाशे लायसन्ससाठी 

रुपये २५० 
प्रत्येक प्रयोगासाठी - रुपये ५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


३ 


रुपये २५० 


- 


रुपये १००० 


एरोप्लेन, 


रुपये ५० 


वाढ करण्यात आलेली परवाना 
अ.क्र. परवान्याचे नाव यापूर्वीचे दर 

फी 
सर्कस , कुस्ती, मुष्टियुद्धकरिता मनोरंजनाचा सर्कस, कुस्ती व मुष्टियुद्ध 

सर्कस, कुस्ती व मुष्टियुद्ध 
परवाना 

मनोरंजनाचा परवाना रुपये १००० 

प्रतिखेळ 
६ नृत्यशाळा , दिवानखानाकरिता मनोरंजनाचा 

नृत्यशाळा, दिवानखाना 

नृत्यशाळा, दिवानखाना मनोरंजनाचा 
परवाना 

परवाना रुपये ३००० प्रतिमाह 
७ जायन्ट व्हिल, मेरी गो राऊंड ( फन ॲन्ड जायन्ट व्हिल, मेरी गो राऊंड 

जायन्ट व्हिल, मेरी गो राऊंड 
फेअर ) सी प्लेन, एरोप्लेन, वेल ऑफ डेथ ( फन ॲन्ड फेअर ) सी प्लेन, 

( फन ॲन्ड फेअर ) सी प्लेन , 
आणि तत्सम इतर प्रकार , प्रदर्षन आणि | एरोप्लेन, वेल ऑफ डेथ - 

वेल ऑफ डेथ 
सामन्यांकरिता मनोरंजनाचा परवाना 

मनोरंजनाचा परवाना रुपये २०० 

प्रतिदिन प्रतिप्रकार 
सर्व प्रयोगांप्रकरणी त्याच्या प्रत्येक रुपये १०० 

कॅब्रेसह इतर सर्व 

सर्व बाबींकरिता 
कार्यक्रमाकरिता 

मनोरंजनाचा परवाना रु . ५०० 

प्रतिखेळ 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल . 

पोट - कलम ( ८ ) मधील विद्यमान फी ऐवजी खालील तक्त्यामधील फी वाढ दाखल करण्यात येईल 
अ.क्र . परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 
९ पुल, बिलीयर्ड टेबल्स, स्नुकर परवाना 

पुल , बिलीयर्ड टेबल्स, स्नुकर जागेचा 
परवाना प्रति वर्ष प्रति टेबल 
रु . ५०० 
तिकीट विक्री परवाना प्रति वर्ष 
रु . ५०० 
मनोरंजनाचा परवाना प्रति टेबल प्रति 

दिन रु .२५० 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल. 
पोट - कलम ( ९ ) मधील विद्यमान फी ऐवजी खालील तक्त्यामधील फी वाढ दाखल करण्यात येईल 
परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 
१० बॉलींग अॅलीजकरिता परवाना 

प्रति अॅलीमागे 

जागेचा परवाना प्रति वर्ष प्रति अॅली प्रति 
दरमहा रुपये ५००० 

तिकीट विक्री परवाना प्रति वर्ष रु . ५०० 
मनोरंजनाचा परवाना प्रति माह प्रति अॅली 

रु . १०,००० 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल. 

पोट - कलम ( १० ) मधील विद्यमान फी ऐवजी खालील तक्त्यामधील फी वाढ दाखल करण्यात येईल 
अ.क्र . परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 
११ कम्प्युटर गेम्स किंवा व्हर्चुअल रिअॅलिटी | प्रति यंत्रामागे 

जागेचा परवाना प्रति वर्ष प्रति मशिन 
गेमकरिता परवाना 

दरमहा रुपये १००० 

रु . ५०० 
नूतनीकरण प्रति मशिन रु . ५०० 
तिकीट विक्री परवाना प्रति वर्ष 
रु . ५०० 
मनोरंजनाचा परवाना प्रति माह प्रति मशिन 

रु .२,००० 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल. 


अ.क्र . 


वर्ष रु . ५०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


पोट - कलम ( ११ ) मधील विद्यमान फी ऐवजी खालील तक्त्यामधील फी वाढ दाखल करण्यात येईल 


अ.क्र . 


परवाना 


१ 


परवान्याचे नाव यापुर्वीचे दर वाढ करण्यात आलेली परवाना 

फी 
१२ सोशल क्लब व कार्डरूमकरिता | प्रत्येक जागेसाठी ( दहा | जागेचा परवाना रु . ५०० 

टेबल = एक युनिट ) 
दरमहा रुपये ५००० तिकीट विक्री परवाना प्रति वर्ष 

रु . ५०० 
दहा पेक्षा अधिक टेबल 
झाल्यास ते अतिरिक्त युनिट | मनोरंजनाचा परवाना प्रति युनिटला 
मानले जाईल व दोन | रु .१०,००० दरमहा 
टेबलांच्या अतिरीक्त 
युनिटसाठी / भागासाठी 
रु . ५००० इतकी अतिरिक्त 

फी आकारण्यात येईल. 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल. 
पोट - कलम ( १२ ) मधील विद्यमान फी ऐवजी खालील तक्त्यामधील फी वाढ दाखल करण्यात येईल 
अ.क्र . परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली 

परवाना फी 
१३ 

तिकीट लावून 

नियमित (रेग्युलर ) श्रोतृगृहामध्ये | प्रत्येक प्रयोगासाठी किंवा नियमित प्रेक्षागृहात सशुल्क 
पुर्ण आकाराच्या रंगमंचावर केले जाणारे । कार्यक्रमासाठी 

सादर होणारे ड्रामा , नाट्य , 
नाटकांचे, विनोदी नाटूकल्यांचे, एकांकिकांचे, | रुपये १००० 

संहिता, एकांकिका, जादुचे 
जादूच्या प्रयोगांचे, वाद्यवृदांचे व व्यावसायीक 

प्रयोग, ऑर्केस्ट्रा, व्यावसायिक 
नृत्याचे प्रयोग किंवा खुल्या मैदानात किंवा 

नृत्य 

कार्यक्रमाकरिता 
बंदिस्त सभागृहामध्ये / श्रोतृगृहामध्ये निधी 

मनोरंजनाचा 
उभारण्यासाठी केलेले करमणुकीचे धर्मार्थ 

३००० प्रति खेळ / 
कार्यक्रम प्रत्येक प्रयोगासाठी किंवा 

कार्यक्रम. 
कार्यक्रमासाठी परवाना 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल. 
→ पोट - कलम ( १३ ) मधील विद्यमान फी ऐवजी खालील तक्त्यामधील फी वाढ दाखल करण्यात येईल 
अ.क्र . परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर वाढ करण्यात आलेली परवाना 

फी 
१४ तिकीट, पास, गेस्ट कार्ड देऊन दाखवले जाणारे किंवा | १) खुल्या मैदानातील प्रत्येक १) खुल्या मैदानात प्रति कार्यक्रम 
आर्थिक लाभाच्या 

उद्देषाने व्यावसायिक तत्वावर | प्रयोगाला रुपये ३००० रु .८००० 
आयोजित करण्यात आलेले दांडिया किंवा गरबा किंवा 
त्याच प्रकारचे समूह नृत्याचे कार्यक्रमाकरिता मनोरंजनाचा | २ ) बंदिस्त किंवा खुल्या | २ ) बंदिस्त किंवा खुल्या प्रेक्षागृहात 
परवाना 

श्रोतृगृहातील प्रत्येक प्रति कार्यक्रम रु . ३००० 
प्रयोगाला रुपये १००० दुय्यम परवाना रु . ५०० 

परवान्यातील बदल / दुरूस्ती 

रु . ५०० 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल. 


परवाना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


बोटींग परवाना ( मुख्य नियमांच्या नियम १ ९ ६ मधील पोटनियम १४ नंतर पुढील नियम जादा दाखल करण्यात येत आहे .) ( नियम १ ९ ) 
अ.क्र . परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 
१५ बोटींग परवाना 

( १ ) जागेचा परवाना 
वाहतूक व प्रवासी बोट प्रति लॉन्च प्रति वर्ष 
रु .२५०० 
पर्यटकांना बोटींगसाठी ( जलक्रिडा) 
वापरणेत येणा - या प्रति बोट / लाँचसाठी 
रु .१०,००० 
( २ ) परवाना नूतनीकरण. 
वाहतूक व प्रवासी बोट प्रति लॉन्च प्रति वर्ष 
रु .३०० 
पर्यटकांचेसाठी ( जलक्रिडा) वापरणेत येणा - या 
प्रति बोट रु .१५०० 
( ३ ) तिकीट विक्री परवाना 
रु .५०० 
( ४ ) मनोरंजनाचा परवाना 
प्रति लॉन्च प्रति वर्ष रु .१५०० 
नूतनीकरण - रु . ३०० 
दुय्यम परवाना रु . ५०० 

तिकीट विक्री परवाना रु . ५०० 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल. 

ध्वनीक्षेपक ठेकेदार परवाना ( मुख्य नियमांच्या नियम १ ९ ६ मधील पोटनियम १४ नंतर पुढील नियम जादा दाखल करण्यात येत 

आहे .) (नियम २० ) 
अ.क्र . परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 
१६ ध्वनीक्षेपक ठेकेदार परवाना 

ध्वनीक्षेपक ठेकदार परवाना रु . २५०० 

परवाना नूतनीकरण प्रतिवर्ष रु . २५०० 
ध्वनीक्षेपक आयोजक परवाना 

रु.२०० पहिल्या सात दिवसांकरिता व त्यापुढे 

प्रतिदिन रु . २० 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल. 

इतर खेळ किंवा मशीन किंवा दोन्हीकरिता जागांचा परवाना ( मुख्य नियमांच्या नियम १ ९ ६ मधील पोटनियम १४ नंतर पुढील नियम 
जादा दाखल करण्यात येत आहे .) (नियम २१ ) 
अ.क्र. परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 
१७ इतर खेळ किंवा मशिन किंवा दोन्हीकरिता 

इतर खेळ किंवा मशिन किंवा दोन्हीकरिता जागांचा 
जागांचा परवाना 

परवाना रु . ५०० प्रति मशिन / खेळ / दोन्हीही 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल . 

सायबर कॅफे परवाना ( मुख्य नियमांच्या नियम १ ९ ६ मधील पोटनियम १४ नंतर पुढील नियम जादा दाखल करण्यात येत आहे .) 

( नियम २२ ) 
अ.क्र . परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 
१८ सायबर कॅफे परवाना 

१. प्रति संगणक रुपये ४०० (१ ) जागेचा परवाना 

एक संगणकाला वर्षाला रु .६०० 
२. नुतनीकरण 

( २ ) नूतनीकरण 
प्रति संगणक रुपये ४०० 

प्रति संगणक रुपये ६०० 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल . 


भाग चार - क -३ ९ --- २ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


रुपये २,००० 


ऑर्केस्ट्राकरिता जागेचा व मनोरंजनाचा परवाना ( मुख्य नियमांच्या नियम १ ९ ६ मधील पोटनियम १४ नंतर पुढील नियम जादा 
दाखल करण्यात येत आहे . ) (नियम २३ ) 
अ.क्र . परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली परवाना 

फी 
ऑर्केस्ट्राकरिता जागेचा परवाना ऑर्केस्ट्राकरिता जागेचा परवाना | ऑर्केस्ट्राकरिता जागेचा 
परवाना 

रुपये २,००,००० . 
बार/ परमिट रुम्समधील नृत्य /डिस्को | ऑर्केस्ट्रा प्रतिदिन रु. ३०० 

बार / परमिट रुम्समधील नृत्य । 
/ स्टेज प्ले करिता मनोरंजनाचा परवाना. 

डिस्को / स्टेज प्ले करिता मनोरंजनाचा 
परवाना रु . १५०० प्रतिदिन 

प्रतिमंच / स्टेज 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल. 

तारांकीत हॉटेलमधील कमाल १५ दिवस चालणा - या नृत्य /डिस्को / स्टेज प्लेकरिता मनोरंजनाचा परवाना ( मुख्य नियमांच्या नियम 
१ ९ ६ मधील पोटनियम १४ नंतर पुढील नियम जादा दाखल करण्यात येत आहे . ) (नियम २४ ) 
परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 
२० तारांकीत हॉटेलमधील कमाल १५ दिवस 

तारांकीत हॉटेलमधील कमाल १५ 
चालणा - या नृत्य /डिस्को / स्टेज प्लेकरिता 

दिवस चालणा- या 
मनोरंजाचा परवाना . 

/ स्टेज प्लेकरिता मनोरंजाचा परवाना 

रु .२५,००० प्रतिवर्ष 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल . 

सार्वजनिक मनोरंजनाकरिता नसलेल्या स्थायी इमारतीमध्ये करमणुकीकरिता सशुल्क प्रवेश असल्यास ( मुख्य नियमांच्या नियम 
१ ९ ६ मधील पोटनियम १४ नंतर पुढील नियम जादा दाखल करण्यात येत आहे .) (नियम २५ ) 
परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर 

वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 


अ.क्र. 


नृत्य /डिस्को 


अ.क्र . 


२१ सार्वजनिक मनोरंजनाकरिता नसलेल्या स्थायी इमारतीमध्ये 

( अ) इमारत व संरचना विभागाचे 
करमणुकीकरिता सशुल्क प्रवेश असल्यास 

प्रमाणपत्राची परवाना प्राधिकरणाने 
मागणी केल्यास जागेचा परवाना 
रु .१५०० . 

अशा प्रकारचे प्रमाणपत्राची 
परवाना प्राधिकरणास आवश्यकता 

नसल्यास जागेचा परवाना रु . १५०० . 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल . 

सार्वजनिक मनोरंजनाकरिता नसलेल्या स्थायी इमारतीमध्ये करमणुकीकरिता सशुल्क प्रवेश असल्यास ( मुख्य नियमांच्या नियम 
१ ९ ६ मधील पोटनियम १४ नंतर पुढील नियम जादा दाखल करण्यात येत आहे .) (नियम २६ ) 
परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 
२२ जागेच्या परवान्यामध्ये दुरुस्ती / बदल करणे 

दुरुस्ती/ बदल रु . ५०० 

दुय्यम प्रत रु . ५०० 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल. 


अ.क्र. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


७ 


नियम १ ९ ८ तिकीट विक्री परवाना 


अ.क्र . 


परवान्याचे नाव 

यापुर्वीचे दर वाढ करण्यात आलेली परवाना फी 
तिकीट विक्री परवाना 

( १ ) परवाना जर , ते देण्याचे | (१ ) परवाना जारी केलेल्या 
दिनांकानंतरच्या ३१ डिसेंबरपर्यंत | तारखेपासून १५ दिवसांपेक्षा अधिक 
१५ दिवसांपेक्षा अधिक असलेल्या | कालावधीकरिता परंतु ३१ 
मुदतीकरिता दिलेले असेल, तर डिसेंबरपर्यंत वैधता रु . ५०० . 
त्यासाठी रु . १०० . 
( २ ) परवाना जर १५ दिवसांपेक्षा | ( २ ) परवाना जारी केल्यापासुन १५ 
अधिक नाही एवढया मुदतीकरिता | दिवसांपेक्षा कमी कालावधीकरिता 
देण्यात आले असेल तर त्यासाठी | रु . २५० . 
रु . ५० एवढी फी असेल. 
( ३ ) ( एक ) एका दिवसासाठी | ( ३ ) एका दिवसाकरिता रु . १०० 
परवाना मंजूर झाले असेल तर 
त्यासाठी रु . २५ इतकी फी 

( ४ ) फिरत्या 

फिरत्या कलामंचाबाबतीत 
असेल , परंतु वरील १ व २ यांच्या | वर्षातील पहिल्या शिबीराकरिता 
अधीनतेने फिरते दौरे 
करणा- यांच्या प्रयोगा प्रकरणी असे प्रत्येक शिबिराकरिता रु . १०० . 

रु .५०० व त्याच वर्षातील पुढील 
परवाना मंजूर करण्यासाठीची फी 
ही एका वर्षातील त्यांच्या पहिल्या 
शिबिरासाठी रु . 

१०० इतकी 
असेल आणि त्याच वर्षातील 
तद्नंतरच्या प्रत्येक शिबिरासाठी 
रु . ५० इतकी असेल. 

परवानाच्या 
प्रतीसाठी रु . 

१० इतकी फी 

असेल. 
टीप - प्रस्तावित शुल्क वाढीमध्ये प्रतिवर्ष १० टक्के इतके नूतनीकरण शुल्क वाढ करण्यात येईल . 


( दोन ) 


दुस - या 


ठाणे, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२० . 


विवेक फणसळकर, 
पोलीस आयुक्त, 

ठाणे शहर . 


भाग चार - क -- ३ ९ --- ३ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , THANE CITY 


NOTIFICATION 


No. PC / TC /Licence Branch /Notification /1002 /2020. — The Rules for licensing and Controlling 
Places of Public Amusement ( Other than Cinemas ) and Performances for Public Amusement 
( Including Melas and Tamashas ) Rules , 1999 and Rules for Licensing and Controlling Places of Public 
Amusement ( Other than Cinemas ) and Performances for Public Amusement including Cabaret 
Performances , Descotheque , Games , Melas and Tamashas ( Amendment ) Rules , 2001 . 

The Commissioner of Police , Thane City , has proposed to upgrade fees / rules using the 
existing rights subsidiarily given in accordance with Government order No. MIS 
0317 / P.N.56 /Visha - 5 /Home Department, Mantralaya , Mumbai , dated 8 March 2018 , under clause ( 1 ) , 
sub - clause ( W ) , ( WA ) , ( X ) , ( Y ) of section 33 of Maharashtra Police Act , 1951 ( Bom . XXII of 1951 ) . As 
such , the notification is issued in the Official Gazette of Government of Maharashtra under the 
sub - section ( 6 ) of the said Section 33 , for the information of all the persons whom it is likely to be 
affected . 
Enhancement in the fees shall come into force from 1st January 2020 . 

Amended Rules 
Rule 194_- in sub Rule ( a ) - for the existing Table , the following Table shall be substituted : 
Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
1 Theatre / Premises Licence ( Per year ) 

Premises Licence ( Per year ) 
Auditorium 

1- Rs.2000 for capacity up to 1- Rs.5000 for capacity up to 200 
200 Seats 

Seats 


2. Rs.4,000 for capacity 
from 201 up to 500 Seats 


2. Rs.10,000 for capacity from 201 
up to 500 Seats 


3. Rs.8,000 for capacity above 3. Rs . 15,000 for capacity above 
500 Seats 

500 Seats 
Ticket sale licence ( Per year ) 

Ticket sale licence ( Per year ) 
Rs . 100 

Rs . 500 
Note :- Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 

Rule 196 - in sub Rule ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) - for the existing Table , the following Table shall be 
substituted : 
Sr. No. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
2 Other Melas Ras , Tamashas , 

( A ) Temporary establishments built 
Dramas , Circus , Wrestling and 

for public recreation for less than 
boxing performance , Dancing 

60 days 
Schools and Diwankhanas , Merry 

Premises Licence ( Per year ) 
Go - Round Gaint Wheel , Sea 
plane , Airoplane , well of death 

1- Rs. 1500 for capacity up to 200 
tournament , similar other 

Seats 
contravencers 

2. Rs.2,000 for capacity from 201 
up to 500 Seats 
3. Rs.3,000 for capacity from 501 
and above Seats 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


Sr. No. 


Licence Name 


Existing Fees 


Enhancement in Fees 
( B ) Temporary establishments for 
public entertainment , which do not 
require any certification license 
authority for construction 
Premises Licence ( Per year ) 
1. Rs.1000 for capacity up to 200 
Seats 
2. Rs.1,500 for capacity from 201 
up to 500 Seats 
3. Rs.2000 for capacity from 501 
and above Seats 
Melas / Ras 
Entertainment Licence Rs . 500 
Per Game 
Dramas / Tamashas Entertainment 
license Rs 1000 per game and 
license for every Stage Play or 
game mentioned on the license , 
200 rupees per Game / Tamashas 
/ Stage Play 


3 


Melas / Ras entertainment Licence 


Melas / Ras 
Rs . 100 


4 


Dramas , Tamashas entertainment Dramas , 
Licence 

Tamashas 
Licence Rs . 250 
Each 
Performance 
Rs . 50 


5 Circus , Wrestling and boxing Circus, 

Circus, Wrestling and boxing 
performance entertainment 

Wrestling and Entertainment Licence Rs . 1,000 
Licence 

boxing 

Per Game 
performance 

Rs . 250 
6 Dancing Schools and 

Dancing 

Dancing Schools Entertainment 
Diwankhanas entertainment 

Schools and Licence Rs . 3,000 Per Game 
Licence 

Diwankhanas 

Rs . 1000 
7 Merry -Go- Round Gaint 

Gaint Wheel , Merry -Go Merry - Go - Round Gaint Wheel , 
Sea - plane , Airoplane , well of Round Gaint Sea - plane , Airoplane , well of death 
death tournament , similar other Wheel, Sea tournament 
contravencers 

plane , 

Entertainment Licence Rs . 200 Per 
Airoplane , well Game 
of death 
tournament 

Rs . 50 
8 All other performance for each of Rs . 100 

With Cabaret license for all other 
its programs 

things Rs . 500 Per Game 
Note :- Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 

Rule 196 – in sub Rule ( 8 ) - for the existing Table , the following Table shall be substituted 
Sr. No. Licence Name Existing Fees 

Enhancement in Fees 
9 Pool , Billiard Tabels , Per Tabel, Per Day Pool , Billiard Tabels , Snooker s 
Snooker s Licence 

Rs . 100 

Premises Licence ( Per year Per 
Tabel ) Rs.500 
Licence for Sale of Tickets ( Per 
year ) Rs.500 
Entertainment Licence ( Per Tabel 

Per Day ) Rs. 250 
Note :- Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 


भाग चार - क -- ३ ९ --- ३ अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


> Rule 196 – in sub Rule ( 9 ) - for the existing Table , the following Table shall be substituted - 


Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
10 Bowling alleys Licence 

Per Month , per alley Premises Licence ( Per year 
Rs . 5.000 

Per alley ) Rs.500 
Licence for Sale of Tickets 
( Per year ) Rs.500 
Entertainment Licence ( Per 

Month , Per alley ) Rs. 10,000 
Note :- Enhancement will bemade in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 

Rule 196 – in sub Rule ( 10 ) - for the existing Table , the following Table shall be substituted - 
Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
11 Computer games or Virtual 

Per Month , per Premises Licence ( Per year 
reality games Licence 

machine Per machine ) Rs.500 
Rs . 1000 

Renewal per machine Rs.500 


Licence for Sale of Tickets 
( Per year ) Rs.500 


Entertainment Licence ( Per 
Month , Per machine ) 

Rs . 2,000 
Note : - Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 
> Rule 196 – in sub Rule ( 11 ) - for the existing Table , the following Table shall be substituted : 
Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
12 Social Clubs , card clubs or card Per Month , per Outlet Premises Licence Rs.500 
rooms Licence 

( 10 Tabel – 1 Unit ) 
Rs . 5000 
In case where number of Licence for Sale of Tickets 
tables exceeds ten tables , ( Per year ) Rs.500 
it shall be considered as 
additional unit and an Entertainment Licence ( Per 
additional fee of Rs . 5,000 Unit ) Rs . 10,000 
per 

month shall be 
chargeable for every such 
additional unit of two 

tables or part thereof 
Note : - Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 

Rule 196 - in sub Rule ( 12 ) - for the existing Table , the following Table shall be substituted - 
Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
13 In Case of Shows of dramas , plays, Per show or Shows of dramas , plays , 
skits , one act play , magic shows , performance 

skits , one act play , magic 
orchestra and professional dance Rs . 1000 

shows , orchestra and 
show at regular auditorium on full 

professional dance show 
sized stage , on ticket or fund raising 

Per show or performance 
charity shows of entertainment on 

Rs . 3000 
open ground or in close auditorium 
Note : - Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


१२ 


Sr. 


per 


Rule 196 - in sub Rule ( 13 ) - for the existing Table , the following Table shall be substituted - 
Sr. No. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
14 In Case of shows like Dandia or 1 ) On open ground per 1 ) On open ground per 
Garba or group dance of similar show Rs. 3,000 

show Rs . 8,000 
type on ticket , pass , guest cards or 

2 ) In Closed or open 
organised on commercial basis with 2 ) In Closed or open auditorium per 

show 
motive of pecuniary gains 

auditorium 

per showRs. 3,000 
Rs . 1,000 

3 ) Duplicate Licence 
Rs . 500 
4 ) License changes and 

repairs Rs.500 
Note :- Enhancement will bemade in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 
Boting Licence - in Rule 196 , sub Rule ( 14 ) the following sub - rules has been added Rule ( 19 ): 
Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
15 Boting Licence 

1 ) Premises Licence 
Traffic and passenger boat 
( Per launch 

year ) 
Rs . 2,500 
Tourists should use boating 
( water sports ) ( Per Boat/ 
launch ) Rs . 10,000 
2 ) Licence Renewal 
Traffic and passenger boat 
( Per launch per year ) 
Rs . 300 
Tourists should use boating 
( water sports ) ( Per Boat/ 
launch ) Rs . 1,500 
3 ) Licence for Sale of 
Tickets Rs.500 
4 ) Entertainment Licence 
Per Launch Per 

year 
Rs . 1500 
Renewal Rs . 300 
Duplicate Licence Rs . 500 
Licence for Sale of Tickets 

Rs.500 
Note : - Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 

Loudspeaker Contractor Licence , in Rule 196 , sub Rule ( 14 ) the following sub - rules has been 
added Rule ( 20 ) : 
Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
16 Loudspeaker Contractor Licence 

1 ) Loudspeaker Contractor 
Licence Rs . 2500 
2 ) Licence Renewal Per 

Year Rs.2500 
Loudspeaker Organizer Licence 

Rs . 200 for the first seven 
days and then every day 

Rs . 20 
Note : - Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


► Licence for other games and machines or Premises Licence for both , in Rule 196 , sub Rule 
( 14 ) the following sub - rules has been added Rule ( 21 ) 
Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
17 Licence for other games and 

Other Game/ Machine/ Both 
machines or Premises Licence for 

Premises Licence Rs.500 
both 

Per machine / Game / Both 
Note :- Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 

Cyber Cafe Licence - in Rule 196 , sub Rule ( 14 ) the following sub - rules has been added Rule ( 22 ) 
Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 


18 


Cyber Cafe Licence 


1 ) Per Computer Rs . 1 ) Premises Licence 
400 

Per Computer Rs . 600 


2 ) Renewal Per 2 ) Renewal Per Computer 

Computer Rs . 400 Rs . 600 
Note :- Enhancement will bemade in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 
→ Premises and entertainment licence for orchestra - in Rule 196 , sub Rule ( 14 ) the following sub 
rules has been added Rule ( 23 ) 
Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
19 Premises license for orchestra Rs . 2,000 

Rs . 2,00,000 
Entertainment licence for Dance / Orchestra Per Day Rs . Entertainment licence for 
Discos / Stage Play in Bar /Parmit 300 

Dancel Discos / Stage Play 
rooms 

in Bar/ Parmii rooms 
Rs. 1500 Per Day , Per 

Manch /Stage 
Note :- Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 

Entertainment license for a maximum of 15 days of dance / disco / stage play in a starred 
hotel – in Rule 196 , sub Rule ( 14 ) the following sub - rules has been added Rule ( 24 ) 
Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
20 Entertainment license for a 

Per year Rs . 25,000 
maximum of 15 days of dance ! 

disco / stage play in a starred hotel 
Note :- Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 

If there is a paid access to permanent building that does not have public entertainment , in 
Rule 196 , sub Rule ( 14 ) the following sub - rules has been added Rule ( 25 ) 
Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
21 If there is a paid access to 

( A ) Land License on 
permanent building that does not 

Demand of Certificate of 
have public entertainment 

Building and Structure 
Department Licencing 
Authority Rs . 1500 
( B ) Land License if such 
certificate is not required by 
the licensing authority Rs . 

1500 
Note :- Enhancement will bemade in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर १३ , २०२० / आश्विन २१ , शके १ ९ ४२ 


१३ 


Permanent building , which is not public entertainment , has paid access to entertainment , in 
Rule 196 , sub Rule ( 14) the following sub - rules has been added Rule ( 26 ) 
Sr. Licence Name 

Existing Fees 

Enhancement in Fees 
No. 
22 Amendment alteration of land 

Amendment / alteration Rs . 
license 

500 
Duplicate copy 

Rs . 500 
Note :- Enhancement will be made in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 

Rule 198 : - Licence for sale of ticket 


Licence Name 


Existing Fees 


Enhancement in Fees 


Sr. 
No. 
23 


Licence for sale of ticket 


1 ) If the license is granted for a 1 ) For a period exceeding 
period exceeding 15 days from | 15 days from the date of 
the date on which it is issued on issue of license but validity 
31 st December , then Rs . 100 upto 31st December 

Rs . 500 / 
2 ) If the license is given for a 
period not exceeding 15 days , 2 ) Rs . 250 for less than 15 
then for a fee of Rs . 50 

days from the date of issue 
3 ) ( one ) If a license is granted of license 
for one day , then there will be a 
fee of Rs 25 , but for the purpose 3 ) Rs . 100 for one day 
of granting permission for 
touring the tourists under the 4 ) Rs . 500 for the first camp 
above 1 and 2 , the fee for of the year and Rs 100 for 
granting such license will be Rs . each subsequent camp of 
100 for one of their first camps , the same year , 

in 
and for every subsequent camp accordance 

accordance with the firte 
in that year there will be Rs . 50 . kalamanch . 


( two ) The second copy of the 

license will have a fee of Rs 10 
Note :- Enhancement will bemade in the renewal fees at the rate of 10 % per annum . 


Thane , 
Dated 13th October 2020 


VIVEK PHANSALKAR , 
Commissioner of Police , 

Thane City . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


